केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग 
निवृत्तीीतन योजना सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षातील माहे एप्रिल, 2022 ते 
ऑक्टोबर, २०२२ करीता अनुदानाचे PFMS 
प्रणालीवर वितरण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : विसयो -२०२२/प्र.क्र.५४/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २० ऑक्टोबर, २०२२. 


वाचा :- 
शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो-२०१८/प्र.क्र.६२/ 
विसयो, दि. २० ऑगस्ट, २०१९. 


शासन निर्णय - 

सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग 
निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी रु.६,००,००,०००/- (रुपये सहा कोटी फक्त) 
इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे. सदरहू योजनेसाठी मंजूर 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैकी रु.३,००,००,०००/- (रुपये तीन कोटी फक्त) इतकी रक्‍कम 
वित्त विभागाने वितरीत केली आहे. त्यानुषंगाने केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग 
निवृत्तीवेतन योजनेसाठी एप्रिळ, २०२२ ते ऑक्टोबर, २०२२ या कालावधीच्या खर्चासाठी 
मंजूर केलेली रक्‍कम रुपये रु.३,००,००,०००/- (रुपये तीन कोटी फक्त) या झासन 
निर्णयान्वये सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार सर्व जिल्हाधिकारी यांना निधी वितरण व 
विनियोग व्यवस्थापन (PEMS) प्रणालीवर वितरीत करण्यात आलेली आहे. 
२. सर्व जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, सोबतच्या विवरणपत्रातील 
संबंधित जिल्हयाना निधी PFMS प्रणाळीवर वितरीत करण्यात आलेला आहे. त्यांनी 
वितरीत केलेल्या अनुदानाचे वाटप त्यांच्या जिल्हयातील तालुक्यांना लाभार्थ्यांच्या 
प्रमाणानुसार ?॥॥॥७ प्रणाळीवर वितरीत करावा. सदरचे अनुदान वितरण 
जिल्हाधिकार्‍यांनी कळविलेल्या लाभार्थ्यांच्या संख्येनुसार करण्यात आले आहे. 
३. सदरहू निधीमधून झालेला खर्च "मागणी क्रमांक एन-३, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५- 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, १०४-वृध्द विकलांग व निराश्रीत व्यक्तींचे कल्याण, (०८) 
(१२) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना) (कार्यक्रम), 
५० इतर खर्च, (२२३५ बी ०४९) "या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 
४. सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना असेही कळविण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द 
करण्यात आलेल्या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महालेखापालांच्या कार्यालयात 
नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालून त्याप्रमाणे ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या 
विभागाच्या लेखा परीक्षण कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. तसेच उपयोगिता 
प्रमाणपत्र महाळेखापालांच्या कार्यालयास त्वरित पाठवावीत व त्याची प्रत या विभागाच्या 
नियोजन कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. खर्चाच्या ताळमेळाचे काम 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो -२०२२/प्र.क्र.५४/विसयो 


व्यवस्थितरित्या पार न पाडल्यास, तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या 
कार्यालयास विहित वेळेत सादर न केल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत 
जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील. 
६. Brame निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ७६१/व्यय-१४, दिनांक 
०५/०९/२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२२१०२११७३९२११४२२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


lly signed by PRASHANT PUNDLIK WAGH 


DI = ERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL JUSTICE 
Pp R A S H A N ग AND L ASSISTANCE DEPARTMENT, postalCod 2, 
st=Mi tra, 
2. 


987 fd 1 e68c290a7221620636ede8425d6a870aa0240f18 


610! 
pseudonym=81399435626E9FEA 18299D95CAA243F02DC0029F, 
serial INumber=5599270E38B296E5E5D8 14FF5976561 A3EC66D875AE 
B425D735E1D7C12140929, cn=PRASHANT PUNDLIK WAGH 
Date: 2022.10.21 17:43:29 +05'30 


(प्रशान्त पुं. वाघ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


विभागीय आयुक्त, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद 

सर्व जिल्हाधिकारी 

संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ३ ,४, ५ अर्थोपाय व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई. 

सह सचिव (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहाय्यक संचालक (वित्त व लेखा), लेखापरिक्षण कक्ष, सामाजिक न्याय व 
विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.निवड नस्ती, विसयो. 


०८ Av AD -5 


o~ 
«> 
. 


on 6 & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 


झासन निर्णय क्र.विसयो-२०२२/प्र.क्र.५४/विसयो, दिनांक :- २० ऑक्टोबर , २०२२. 


इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन य (रक्‍कम रुपयात) 
अ.क्र. जिल्हा नियंत्रक अधिकारी क्रमांक एप्रिल, २०ररे.ते ऑक्टोबर, 
२०२२ 

= aa र ३ fe 
[| मुंबई हहर ९००२८ | 
2 मुंबईउपनगर ॥९००२९ | 
3 ठाणे ॥१००३६ | 
g रायगड ॥९००१२ ८००००० 
दु रत्नागिरी ॥१००२३ ६००००० 
& सिंधुदूर्ग ॥१००१८ ३००००० 
9 पालघर Noo39 200000 
कोंकण विभाग १९००००० 
८ नाशिक ॥९०००६ १९००००० 
8 धुळे Noo2g 300000 
| | जळगाव Nooqo 9300000 
; an अहमदनगर Noo3o0 300000 
१२ नंदुरबार Noo 4400000 
नाशिक विभाग ४९००००० 
१३ पुणे ॥१००४० ३००००० 
१४ सोलापूर ४००१९ ७००००० 
a4 सातारा Noo32 300000 
१६ सांगली ॥९०००८ ४००००० 
१७ कोल्हापूर ॥९००३९ ४००००० 
पुणे विभाग २१००००० 
१८ नागपूर ॥९००१४ ३००००० 
१९ वर्घा ॥९००२५ ६००००० 
२० चंद्रपूर Noo24 २७००००० 
२१ भंडारा Noo33 ५००००० 
२२ गडचिरोली ॥९००१३ ११००००० 
२३ गोंदिया ॥१००२४ ८००००० 
नागपूर विभाग ६०००००० 
२४ अमरावती Noo44 १०००००० 
२५ अकोला ॥१००४१ ६००००० 
२६ यवतमाळ Nooo ७००००० 
R20 बुलढाणा ॥१००३८ २३००००० 
नद वाशिम ॥१००२२ २००००० 
अमरावती विभाग ४८००००० 
२९ औरगाबाद Noo34 १९००००० 
३० बीड ॥९००३४ ७००००० 
३१ नांदेड Noo34 300000 
३२ परभणी Noo4g ५००००० 
३३ उस्मानाबाद Nooo 200000 
३४ जालना ॥१००१५ ९००००० 
34 लातूर ॥१०००९ ११००००० 
३६ हिंगोली ॥१००१७ ३००००० 
औरंगाबाद विभाग ५९००००० 
शासनाकडील रक्‍कम ४४००००० 
एकूण ३००००००० 


